महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
मंत्रालय विस्तार,मादाम कामा मार्ग, दालन क्र. ५१८, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- ४०० ०३२. 
Email ID — mansing.patil @nic.in दूरध्वनी क्र ०२२-२२८४५१२२ 


क्रमांक : क्र. पसंप्र -२०२१/प्र.क्र.२२२/पदुम-१ दिनांक : २६.०९.२०२२ 


वाचा:- १. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्र. १९४(१(२)(४७/२१३९/पंधरा-अ 

दि.२२.१०.२०२१ 

२. शासन निर्णय साप्रवि क्र. चारित्र्य -२११७/प्र.क्र.४८३/२०१७/१६-अ, दि.२८.०८.२०१७ 

३. साप्रवि अधिसूचना क्र.एसआरव्ही-२०२०/प्र.क्र.४९/कार्या-१२, दि.१४.०७.२०२१ 

४. शासनाचे समक्रमांकाचे दि.८.२.२०२२ रोजीचे sear 

५. शासनाचे समक्रमांकाचे दि.३०.०६.२०२२ रोजीचे आदेशा 

६. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्र. १९४(१॥(२)(४७/२१३९/एकोणतीस 
दि.१८.०८.२०२२ 


प्रस्तावना :- 

पशुधन विकास अधिकारी महाराष्ट्र wads सेवा (गट-अ) जाहिरात क्र.१३/२०१९ 
प्रकरणी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने ४३२ उमेदवारांची पशुधन विकास अधिकारी पदाकरिता 
शासनाकडे शिफारस केलेली आहे. सदर शिफारशीच्या अनुषंगाने संदर्भाधिन क्र.४ अन्वये शासन 
आदेश दि.०८.०२.२०२२ अन्वये संबंधितांना तात्पुरते नियुक्तीचे आदेश निर्गमित करण्यात आलेले 
आहेत. सदर आदेझाच्या अनुषंगाने पदस्थापनेच्या ठिकाणी विहीत कालावधीमध्ये हजर न 
झालेल्या उमेदवारांची नियुक्‍ती / शिफारस संदर्भाधीन क्र.५ येथील शासन आदेश दि. 
३०.०६.२०२२ अन्वये रद्द करण्यात आलेली असून त्याऐवजी प्रतिक्षा यादीतील १३ उमेदवारांची 
उपलब्धता महाराष्ट्र ळोकसेवा आयोगाने संदर्भाधिन क्र. ६ अन्वये शासनाकडे केलेली आहे. सदर 
प्रतिक्षायादीतीलळ शिफारसपात्र उमेदवारांपैकी डॉ. हिमांशु रामदास पाटील हे कागदपत्र 
पडताळणीला उपस्थित राहीलेले नसून त्यांनी पशुधन विकास अधिकारी पदाच्या नियुक्‍तीकरिता 
इच्छुक नसल्याचे शासनास कळविले आहे. wae विभागात पशुधन विकास अधिकारी (गट- 
a) संवर्गात रिक्‍त असलेली पदे तातडीने भरण्याच्या दृष्टीने प्रतिक्षायादीतील शिफारस प्राप्त १२ 
उमेदवारांचे वैद्यकीय अहवाल व पोलीस तपासणी अहवाल प्राप्त होण्याच्या अधिन राहून महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाने केलेल्या शिफारशीच्या अनुषंगाने संबंधित उमेदवारांना wy विकास 
अधिकारी (गट-अ) या पदावर नियुक्ती देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 
शासन आदेश :- 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या प्रतिक्षायादीतील १३ उमेदवारांपैकी 

१२ उमेदवारांची पशुसंवर्धन विभागात पक्षुधन विकास अधिकारी, महाराष्ट्र पशुसंवर्धन सेवा 
(गट-अ) (सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत वेतनश्रेणी एस-२०: रु.५६१००-१७७५००) या 
पदावर महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण अटी व शार्ती) नियम-१९८१ मधील नियम ९ 


शासन आदेश क्रमांकः पसंप्र -२०२१/प्र.क्र.२२२/पदुम-१ 


(४३) मध्ये विहित केलेल्या परिवीक्षाधीन या संज्ञेच्या व्याख्येनुसार तात्पुरती नियुक्‍ती करण्यात येत 
आहे. 

१. सदर उमेदवारांना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून निर्धारित गुणवत्ता यादीनुसार 
संदर्भाधिन क्र.३ येथील साप्रवि, शासन अधिसूचना, एसआरव्ही-२०२०/प्र.क्र.४९/कार्या-१२, दि. 
१४ जुले, २०२१ अन्वये महसूल विभाग वाटप नियमावली २०२१ मधील तरतूदीनुसार स्तंभ ४ येथे 
महसूली विभाग वाटप करण्यात आलेले असून, वाटप करण्यात आलेल्या विभागांतर्गत त्यांची 
पदस्थापना खालील विवरणपत्रांतील स्तंभ क्र. ५ येथे नमूद पदावर करण्यात येत आहे. 


वाटप करण्यात 
अ.क्र उमेदवारांचे नांव प्रवर्गि | आलेला महसूली नियुक्तीचे ठिकाण 
विभाग 
ea 2 3 cy ५ 
१ र खुला पुणे तालपसचि झाहुवाडी,ता. शाहुवाडी 

डॉ.शिंदे रितेश श्रीधरराव ञ जि. कोल्हापर 

२ 7 भ.ज.(क) तालपसचि विटा,ता. खानापूर जि. 
डॉ.ळलवटे निळेश पोपट पुणे सांगली 

सांगळी 
ण भ.ज.(ब) श्रेणी -१ सोयगांव सोयगांव 

3 सतत Heme ज. peme is ane i ढु १ सोयगांव ता. सोयगांव 
दानिश बुखारी ची 

४ ि भ.ज.(क) पवेद श्रेणी -१ तेल्हारा जि. अकोला 
डॉ.बचे सचिन विश्वास अमरावती 

ह; क ere ana भ.ज (क) — पवैद श्रेणी -१ हमरापूर ता. वाडा जि. 
SI. न सुभाष -१ गर 

६ . | खुला तालपसचि चार्माशी,जि. गडचिरोली 
डॉ.धोत्रे भावना अनंत लहिका 

नागपूर 

७ । डॉ.लंगोटे गजानन | आ.दु.घ पवैद श्रेणी -१ करंजी ता.माहूर 
विठ्ठल औरंगाबाद | जि. नांदेड 

८ |S मस्के आकाश | आ.दु.घ पवैद श्रेणी -१ म्हेसान ता. 
गजानन अमरावती जि.अकोला 

९ | डॉ. गहिनीनाथ ज्ञानोबा । इ.मा.व. पवैद श्रेणी -१ केलवड ता. राहता 
येनगे नाशिक जि. अहमदनगर 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः पसंप्र -२०२१/प्र.क्र.२२२/पदुम-१ 


वाटप करण्यात 
अ.क्र उमेदवारांचे नांव Vat | आलेला महसूली नियुक्तीचे ठिकाण 
विभाग 
za 2 ३ Ley षु 
शि डॉ. तेलंगे ata] इ.मा.व. तालपसचि राजूरा जि. चंद्रपूर 
पंढरीनाथ नागपूर 
| ee इ.मा.व. ताळपसचि मुक्‍ताईनगर 
डॉ.लोंढे प्रांत चंद्रकांत वा ह ळग 
१२ | डॉ.गोसावी सायली | अ.जा. तालपसचि चोपडा जि. जळगांव 
चंद्रकांत (महिला) नाशिक 
१ वरील उमेदवारांना सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दि.२२ जुन,२०२१ मधील 


नविन परिवीक्षाधीन धोरण लागू राहील. यानुसार उमेदवारांचा परिवीक्षाधीन कालावधी ०२ 
वर्षाचा weld. सदर कालावधीत संबंधित उमेदवार परिविक्षा धोरणानुसार शासकीय 
कामकाज करण्यास सक्षम नसल्याचे सिध्द झाल्यास त्याची शासकीय सेवा कोणतीही 
पूर्वसूचना न देता समाप्त करण्यात येईल. 


२) महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली,२०२१ व त्यामध्ये वेळोवेळी करण्यात 


३) 


8) 


येणाऱ्या सुधारणांच्या अधिनतेने त्यांची ज्येष्ठता राहील. 
वरील उमेदवारांना तात्पुरती नियुक्‍ती त्यांचे वैद्यकीय तपासणी अहवाल तसेच चारित्र्य व 
पूर्वचारित्र्य अहवाल प्राप्त होण्याच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 


उक्त उमेदवारांपैकी कागदपत्र पडताळणीच्यावेळी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या 


उमेदवारांना शासन निर्णय साप्रवि दि.१२.१२.२०११ मधील तरतुदीनुसार जात 
प्रमाणपत्राची वैधता तपासण्याच्या अधीन राहून तात्पुरती नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 
उक्त शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार संबंधित उमेदवारांनी तात्पुरती नियुक्‍ती आदेझ्ाच्या 
दिनांकापासून ०६ महिन्यांच्या आत आपल्या जात प्रमाणपत्राची वैधता संबंधित जात 
पडताळणी समितीकडून करुन घेणे अनिवार्य राहील. विहीत मुदतीत जात वैधता 
प्रमाणपत्र प्राप्त न झाल्यास उक्त दि.१२.१२.२०११ येथील शासन निर्णयानुसार कार्यवाही 
करण्यात येईल. तसेच त्यांच्या सेवा आपोआप संपुष्टात येतील. 
वरील उमेदवारांनी त्याच्या नियुक्तीच्या पदावर नियुक्तीच्या आदेशाच्या दिनांकापासून ०१ 
महिन्याच्या आत रुजू होणे आवश्‍यक आहे. शासनाने विवक्षित मंजूरी दिल्या खेरीज 
नियुक्तीच्या ठिकाणी विहीत कालावधीत हजर न झालेल्या उमेदवारांची निवड रद्द 
करण्याची कार्यवाही शासन स्तरावर करण्यात येईल. 
वरील उमेदवारांच्या मागील ५ वर्षातील वास्तव्य कालावधी संदर्भातील चारित्र्य व 
पूर्वचारित्र्य पडताळणी अहवाल प्राप्त होण्याच्या अधिन राहून सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्र. चारित्र्य -२११७/प्र.क्र.४८३/२०१७/१६-अ, दि.२८.०८.२०१७ मधील 
पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः पसंप्र -२०२१/प्र.क्र.२२२/पदुम-१ 


११) 


तरतुदीच्या अनुषंगाने तात्पुरती पदस्थापना करण्यात येत आहे. सदर नियुक्‍ती 
उमेदवारांनी साक्षांकन नमुन्यामध्ये सादर केलेल्या माहितीच्या आधारे करण्यात येत 
असून सदर माहिती असत्य असल्याचे आढळून आल्यास तात्पुरते नियुक्‍तीपत्र veges 
करुन भारतीय दंडसंहितेनुसार फौजदारी कारवाई तसेच शासन सेवेत कायमस्वरुपी 
अपात्र ठरविण्यात येईल. 

वरीलप्रमाणे नियुक्‍ती देण्यात आलेल्या उमेदवारांनी TSA विकास अधिकारी, महाराष्ट्र 
पशुसंवर्धन सेवा ह्या पदाच्या सेवा प्रवेश नियमानुसार विभागामार्फत आयोजित केल्या 
जाणाऱ्या विभागीय लेखा परीक्षा, प्रादेशिक भाषा परीक्षा, तसेच संगणक परीक्षा विहीत 
मुदतीत उत्तीर्ण होणे अनिवार्य राहील. तसेच विभागाअंतर्गत वेळोवेळी विहित नियमानुसार 
आयोजित करण्यात येणाऱ्या इतर परीक्षा परिवीक्षाधीन कालावधीच्या ०२ वर्षाच्या विहित 
मुदतीत उत्तीर्ण होणे अनिवार्य राहील. जे उमेदवार विहित मुदतीत ह्या परीक्षा उत्तीर्ण 
होणार नाहीत त्यांची सेवा समाप्त करण्यात येईल. 

परिवीक्षाधीन अधिकाऱ्यांने कामाचा अपेक्षित दर्जा प्राप्त न केल्यास किंवा विहित विभागीय 
लेखा परीक्षा परिवीक्षा कालावधीत उत्तीर्ण न केल्यास अथवा त्याची वर्तणुक अयोग्य, 
संशयास्पद आढळल्यास तो /ती कोणतीही पूर्वसूचना न देता सेवेतून कमी करण्यास पात्र 
ठरेल. 

उपरोक्त उमेदवार त्यांच्या सेवेचा राजीनामा देऊ इच्छित असेल त्यांनी शासन परिपत्रक 
सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही-१०९२/१०३३/प्र.क्र.३३/९२/८, दि.२.१२.१९९७ 
मधील तरतूदीनुसार शासनाला किमान ०१ (एक) महिन्याची आगाऊ नोटीस देणे 
आवऱ्यक राहील. झासनास या उमेदवारांची सेवा समाप्त करावयाची असेल त्यावेळी 
अशी एक महिन्याची आगाऊ नोटीस दिली जाईल. मात्र गैरशिस्त, सेवानियमाचा भंग इ. 
कारणासाठी सेवा समाप्त करतांना वरील उमेदवारांला नोटीस देण्याचे शासनास बंधन 
राहणार नाही. हे Acad नियम या नंतर वेळोवेळी होणाऱ्या नियमांतील बदलाच्या 
अधिन राहतील. 

शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.अनियो-१००५/१२६/सेवा-४, दि.३१.१०.२००५ मधील 
तरतूदीनुसार दि.०१ नोव्हेंबर,२००५ रोजी किंवा त्यानंतर ज्या अधिकारी/कर्मचारी यांची 
शासकीय सेवेत नियुक्ती होते त्यांना नविन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू 
ठरेल. सध्या अस्तित्वात असलेली निवृत्ती वेतन योजना (म्हणजेच महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ व महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतनाचे अंडाराश्ीकरण) नियम 
१९८४ आणि सध्या अस्तित्वात असलेली सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू 
ठरणार नाही. 

सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना दि. १४ जुले,२०२१ नुसार सरळसेवेने नियुक्तीसाठी 
महाराष्ट्र शासकीय गट - अव गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदावर विभागीय संवर्ग 
वाटप नियमावलीनुसार उपरोक्त उमदेवारांना विभागीय संवर्गवाटप करण्यात आलेले 
आहे. सदर अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार गट-अ संवर्गात नियुक्‍त झालेल्या उमेदवारांना 
वाटप झालेल्या विभागीय संवर्गात किमान ३ वर्ष इतका कालावधी पूर्ण करणे आवश्‍यक 
राहील. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः पसंप्र -२०२१/प्र.क्र.२२२/पदुम-१ 


१२) पशुधन विकास अधिकारी, गट-अ या संवर्गात शिफारस करण्यात आलेल्या उमेदवारांपैकी 
जे उमेदवार शासन सेवेत आहेत sean उमेदवारांचे गोपनीय अभिलेख नियुक्ती पूर्वी 
तपासण्याबाबत आयोगाने दिलेल्या सूचनेच्या अनुषंगाने शासन सेवेत कार्यरत असलेल्या 
उमेदवारांनी त्यांचे गोपनिय अहवाल १ महिन्याच्या आत आयुक्त, Waals यांचेकडे 
जमा करावे. सदर गोपनीय अहवालाच्या तपासनीच्या अधिन राहून सदर उमेदवारांना 
नियुक्ती देण्यात येत आहे. 

१३) पशुसंवर्धन विभागामधील पशुधन विकास अधिकारी संवर्गासाठी निश्चित केलेल्या सेवा शर्ती 
सदर उमेदवारांना लागू राहतील. 

१४ वरीलपैकी उमेदवार सेवेत हजर होतील त्यांचेबाबतचा अहवाळ आयुक्‍त पशुसंवर्धन, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे-७ यांनी शासनास तात्काळ सादर करावा. 


४. पशुधन विकास अधिकारी (गट-अ) संवर्गामध्ये जाहिरात क्रमांक १३/२०१९ मधील 
प्रतिक्षायादीतील सरळसेवेने नियुक्तीचे प्रस्तुत आदेश मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण 
खंडपीठ नागपूर येथे दाखल मुळ अर्ज ९७८/२०१९ (डॉ. करुणा बांबोर्डे व अन्य) व मुळ अर्ज 
९६०/२०२१ (डॉ. अनुराधा नेमाडे व अन्य) या प्रकरणाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहुन निर्गमित 
करण्यात येत आहेत. 


सदर शासन आदेशा देठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या Unde "थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२२०९२६१२४२५७०८०१ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 7 
MANSING Sane 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 
मा.मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, 
मा. मुख्य सचिव यांचे उपसचिव 
५. मा. अ.मु.स,साप्रवि (सेवा) यांचे स्वीय सहाय्यक 
६. मा. अ.मु.स,वित्त यांचे स्वीय सहाय्यक 
मा. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग,मुंबई (पत्रासह) 

. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. (०५ प्रतीसह) 
९. कुलसचिव, महाराष्ट्र पञ्रु व मत्स्यविज्ञान विद्यापीठ, नागपूर 
१०. अतिरिक्‍त आयुक्त, महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ नागपूर 


Cc AW A -5 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन आदेश क्रमांकः पसंप्र -२०२१/प्र.क्र.२२२/पदुम-१ 


११. सहआयुक्त पशुसंवर्धन (मुख्यालय) पुणे. 

१२. प्रादेशिक Wa सहआयुक्त सर्व 

१३. सहआयुक्त पशुसंवर्धन, पश्युजैव पदार्थ निर्मिती संस्था, औध,पुणे. 

१४. सहआयुक्त पशुसंवर्धन, रोग अन्वेषण विभाग, पुणे. 

१५. निबंधक, महाराष्ट्र vader परिषद,नागपूर 

१६. संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद, 

१७. संबंधित जिल्हा पक्नुसंवर्धन उपायुक्‍त 

१८. महाळेखापाल/महाराष्ट्र-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता) /(लेखा परीक्षा)मुंबई/ नागपूर 
१९. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२०. संबंधित अधिकारी मार्फत आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य,पुणे -६७ 
२१. निवड नस्ती (पदुम-१. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


